शेतकरी मासिकाच्या छपाईसाठी ई-निविदा 
प्रक्रिया तसेच दर निश्चित करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. होमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-अ, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १९ जून, २०१९ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, कृषि व पदूम विभाग क्र. होमाछ-२०१६/प्र.क्र.२९०/११-अ, दि.२३.०३.२०१७ 
२) शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/ अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१९ 
३) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/डशमासे/शे.अंक छ.मं/३६०/१८, दि.३०.०५.२०१९ 


प्रस्तावना :- 


शेतकऱ्यांच्या हितार्थ सन १९६५ पासून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या शहोतकरी मासिकाच्या माध्यमातून कृषि 
क्षेत्रातील लक्षवेधक तसेच अद्ययावत घडामोडींची माहिती राज्यातील व राज्याबाहेरील शेतकऱ्यांना 
पोहचविण्यात येते. सन २०१९-२१ या वर्षासाठी Haart मासिकाच्या छपाईसाठी आयुक्त (कृषि) यांनी पार 
पाडलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांनी नमूद केलेले दर न्यूनतम असल्यामुळे 
शेतकरी मासिक अंकाच्या छपाईचे काम आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांचेकडे सुपूर्द करण्यास मंजुरी देण्याचा 
प्रस्ताव कृषि आयूक्तालयाच्या दि.३०.५.२०१९ रोजीच्या पत्राने शासनास सादर करण्यात आलेला आहे. कृषि 
आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने होतकरी मासिकाच्या निविदा प्रक्रियेस मान्यता देणे, सदर निविदा 
प्रक्रियेनुसार पात्र निविदाधारकांना अनुज्ञेय रकमांचे प्रदान करणे आणि अंकाच्या टपाल बटवड्यासाठी येणाऱ्या 
खर्चास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 
आयुक्त (कृषि) यांच्या दि.३०.५.२०१९ च्या पत्राने प्राप्त झाळेल्या प्रस्तावांवर साकल्याने विचार करुन 
शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 


शेतकरी मासिकाच्या छपाईसंदर्भात प्रस्तुत आदेश निर्गमित झाल्यापासून दोन वर्षाकरीता म्हणजेच 
एप्रिल, २०१९ ते मार्च, २०२१ या कालावधीकरीता आयुक्त (कृषि) यांनी त्यांचे स्तरावर केलेल्या ई-निविदा 
प्रक्रियेतील न्यूनतम निविदाधारक आनंद पब्लिकेशन, जळगाव यांना शहोतकरी मासिकाच्या छपाईचे काम 
देण्याच्या कार्यवाहीसह, लेखांचे संपादन / सुलभीकरण, लेखांची मांडणी-सजावट, मासिकाच्या चाररंगी छपाई 
याबाबतच्या निवीदा दरास खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः शोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-ओ 


अ.क्र प्रतींची संख्या मुखपृष्ठ १३० जीएसएम आर्ट पेपर व आतील ५६ व १०४ पानांसाठी ६० 
जीएसएम पेपर (प्रती अंक दर रू.) 
मॅफलिथो पेपरसाठी य्‌ पेपरसाठी 
५६ १०४ ५६ १०४ 
पानांसाठी पानांसाठी पानांसाठी पानांसाठी 
१. | १००,००० प्रती पर्यंत १८.०७ ३६.६७ १८.६२ ३७.१३ 
१००,००१ ते १५०,००० प्रती १८.०० ३६.५८ १८.५१ ३७.०० 
: पर्यंत 
१५०,००१ ते २००,००० प्रती १७.८५ ३६.४७ १८.४० ३६.९१ 
; पर्यंत 
२००,००१ ते २५०,००० प्रती १७.७२ ३६.३२ १८.२७ ३६.७६ 
ह पर्यंत 
२५०,००१ ते ३००,००० प्रती १७.१० ३४.२० १७.१५ ३४.३० 
i पर्यंत 
६ ३००,००१व त्यापुढे १६.२० ३२.४० १६.३० ३२.६० 
अधिक जीएसटी (टक्के) १२.०० १२.०० १२.०० १२.०० 
२. सदर मासिकाच्या टपाल बटवड्यास येणाऱ्या रुपये १.६० प्रती अंक या खर्चाच्या दरास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
3. शेतकरी मासिकाच्या अंक छपाईबाबत प्रस्तुत निर्णयानुसार निविदाधारकांशी आवश्‍यक तो 


करारनामा करण्यास आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना प्राधिकृत करण्यात 
येत आहे. करारनामा केल्यानंतर त्याची एक प्रत शासनास पाठविण्यात यावी. 

४. यावरील खर्च "मागणी क्र.डी-३, २४०१-पीक संवर्धन, १०९-विस्तार व प्रशिक्षण, १०९-विस्तार व 
शोतकरी प्रशिक्षण, (०१) माहिती व प्रचार (०१) (02) शोतकरी मासिक, (२४०१ ०७४४) योजनेत्तर" या 
लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाकरिता मंजूर अर्थसंकल्पिय केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 

षु. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र. ४४/अर्थ-३, 
दि. ०१.०४.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१९१७१५५३६९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शहोमाछ-२०१९/प्र.क्र.९१/३-ओ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
Date: 2019.06.19 17:15:13 +05'30' 


(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 


AD 


) 

) आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) कृषि संचालक (वि. व प्र,(. कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) कृषि उपसंचालक तथा संपादक, शेतकरी मासिक, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
) 

) 

) 

) 


3 


oC 


Cc 
ae 


an 


महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 

संचालक, लेखा व कोषागार, मंबई. 

८) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

qo) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मंबई-३२ 

9) GAS, शासन लेखन, मुद्रण सामग्री संचालनालय, चर्नी रोड, मुंबई ४ 

१२) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, पुणे 

93) वित्त विभाग (व्यय-१/विनियम/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४ आनंद पब्लिकेशन, पोस्ट बॉक्स ने.१४०,१०६, मुसळी फाटा, धुळे रोड, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.६, 
ता.धरणगाव, जि.जळगाव 

१५) कक्ष अधिकारी, २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१६)निवडनस्ती, कार्यासन-३ अ. 


&. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


